RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

वर्ष ८ , अंक २० ] 

गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ -२५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे २४ किंमत रुपये : १४.०० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

पोलीस उप आयुक्त , पश्चिम उपनगरे , वाहतुक , मुंबई यांजकडून 
कायमस्वरुपी अधिसूचना / आदेश 

क्रमांक ७४ ९ / कायमस्वरूपी अधिसूचना / पोउआ / पश्चिम / उपनगरे / वा . / २०२२ – वाहतुकीच्या दृष्टीने तसेच वाहतुकीस होणारा अडथळा 
त्यासाठी तसा निर्देश देण्याकरिता खालीलप्रमाणे वाहतुकीचे निर्बंध देण्याकरिता मी , नितीन पवार , पोलीस उप आयुक्त , पश्चिम उपनगरे , मुंबई , 
मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ चे कलम ११५ ( १ ९ ८८ चा अधिनियम ५ ९ ) व शासकीय अधिसूचना क्रमांक एम . व्ही.ए. ०५८ ९ / सी आर -१०६१ / 
टीआरए -२ , दिनांक १ ९ मे १ ९९ ० या नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे : 

क्रमांक ३३ वा.नि.शा / पोउआ / वा . / पश्चिम उपनगरे / कायमस्वरूपी / २०२२ . 

समता नगर वाहतुक विभागाच्या अशोक चक्रवर्ती रोड , ठाकुर हाऊस हा रस्ता वाहतुकीसाठी अरुंद असल्याने यापूर्वी सन २००८ , २०० ९ 
मध्ये नमुद मार्ग हा अधिसुचनेद्वारे एक दिशा करण्यात आला होता . परंतु सध्या नमुद रस्त्याचे नुतनीकरण करण्यात आले असुन रस्त्याची रुंदी 
वाढविण्यात आली आहे व रस्त्याला दुभाजक टाकण्यात आलेले असल्याने पूर्वी केलेले “ एक दिशा ” बंद करून दोन्ही दिशांनी दिनांक २१ मार्च 
२०२२ पासुन सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या वाहतुकीकरिता खुला राहिल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यासहीत दिनांक २१ मार्च २०२२ पासून अंमलात येईल . 

मुंबई . 

नितीन पवार ( भा.पो.से. ) , 
पोलीस उप आयुक्त , 
पश्चिम उपनगरे , वाहतूक , मुंबई . 

( 8 ) 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

OFFICE OF 

THE DY . COMMISSIONER OF POLICE , TRAFFIC 
WESTERN SUBURBAN , MUMBAI 

PERMANENT NOTIFICATION 

No. 749 / DCP / Western / Suburban / Noti . / Perm . / 2022 . In order to prevent traffic congetion and 
inconvenience to the public , I , Nitin Pawar , IPS Dy . Commissioner of Police , Traffic , Western 
Suburban , Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under section 115 of Motor vehicle 
Act , 1988 ( Act No. 59 of 1988 ) read with Government Notification No. MVA0589 / CR1061 / TRA - 2 , 
Dated 19th May 1990 do hereby notify as under . 

Notification No. 33 / 

Dy.C.P / West / Suburban / Trf / Permanent / 2022 . 

Open Road 

Vide notification in 2008-2009 Ashok Chakravarti Road , Thakur house , Kandivali East , 
Mumbai , was notified as " One Way " since it was narrow for vehicular traffic . However , the said 
road is now widened with the Divider in the road , therefore by rescinding earlier notification , the 
said road is opened for all vehicles travelling “ Two Way ” . 

66 

Issued under my seal and signature on the 21st day of March 2022 . 

NITIN PAWAR ( I.P.S. ) , 

Mumbai . 

Dy . Commissioner of Police , 
Traffic , Western Suburban , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस उप आयुक्त , वाहतूक , पश्चिम उपनगरे , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना / आदेश 

क्रमांक ९ १३ / अधिसूचना / पोउआ / प . उप . / वा . / २०२२ . – मी , नितीन पवार , पोलीस उप आयुक्त ( पश्चिम उपनगरे ) , वाहतुक , मुंबई मोटार 
वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ चे कलम ११५ ( सन १ ९ ८८ चा अधिनियम क्र . ५ ९ ) , सह शासकीय अधिसूचना क्र . एम . व्ही . ए . ०५८ ९ / सी.आर -१०६१ / 
टी.आर.ए. - २ , दिनांक १ ९ मे १ ९९ ० नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात 
येत आहे : 

अधिसूचना क्र . ५४ / पोउआ / वाहतूक / प.उप . / २०२२ , दिनांक २ एप्रिल २०२२ 

मार्ग बंद व मार्गपरिवर्तन 

66 

दिनांक ३ एप्रिल २०२२ रोजी रविवारी तसेच त्यानंतर येणाऱ्या प्रत्येक रविवारी काही कालावधीकरिता " सण्डे स्ट्रीट " नागरिकांमध्ये 
आरोग्याबाबत जागरूकता व लहान मुलांना रस्त्यांवर विविध खेळ खेळण्याकरिता सकाळी ०६-०० ते १०-०० या वेळेमध्ये नमूद रोडची वाहतुक 
दिनांक ३ एप्रिल २०२२ पासून प्रत्येक रविवारी सकाळी ०६-०० ते १०-०० पर्यंत खालीलप्रमाणे वळविण्यात येणार आहे , 

१२० फूट रोड , ईएमपी जंक्शन ते डॉमीनोज पिज्जा हट पर्यंत १०० मिटर रस्ता , ठाकुर व्हिलेज , कांदिवली पूर्व , मुंबई उत्तर वाहिनी ही पार्कींग 
तसेच सर्वप्रकारचे वाहनांचे रहदारीकरिता बंद करण्यात येणार आहे . 

पर्यायी मार्ग 

ईएमपी जंक्शन ऑबेरॉय पार्क कडील डावीकडील रस्त्याने सरळ , कै . बी . टी . पानसरे मार्गाने पश्चिम द्रुतगती महामार्गाकडे व भोर 
जंक्शनकडे व १२० फुट रोड रहेजा जंक्शनकडे जाण्याकरिता मार्ग वाहतुकीसाठी खुला राहील . 

नितिन पवार , 
पोलीस उप आयुक्त , 

मुंबई . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ अ 


वाहतूक , 


पश्चिम उपनगरे , मुंबई . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

L 

OFFICE OF THE DY . COMMISSIONER OF POLICE , TRAFFIC 
WESTERN SUBURBAN , MUMBAI 

Order 

No. 913 / DCP / West / Sub / Noti . / 2022 .- " SUNDAY STREET " concept is being implemented on 
120 Feet Road , from EMP Junction to Dominoz Pizza Hut , Thakur Village , Kandiwali East , Mumbai 
to create health awareness among the public and for children to play various games on the road , 
hence I , Nitin Pawar , Dy . Commissioner of Police , Traffic , Brihan Mumbai , in exercise of the 
powers conferred on me under section 115 of Motor Vehicles Act , 1988 ( Act No. 59 of 1988 ) , read 
with Government Notification No. MVA 0589 / CR - 1061 / TRA - 2 , dated 19th May 1990 do hereby 
order as under : 

No. 54 / DCP / WEST / SUB / TRAFFIC / 2022 . DATE : 2nd April 2022 

Road Closure and Diversion of Road 

100 mts . Road from EMP Junction to Dominoz Pizza hut will be closed for vehicular traffic 
and parking of all kind of vehicles on 3rd April 2022 and every coming Sunday between 06-00 a.m. 
to 10-00 a.m. 

Alternative Route 

From the road left side of the EMP Junction , Oberoi Park straight to Western Express Highway 
via B. T. Pansare Road and towards Bhor Junction and 120 feet Road towards Raheja Junction . 
Issued under my seal and signature of the 2nd day of April 2022 . 

NITIN PAWAR ( I.P.S. ) , 
Dy . Commissioner of Police , 

Mumbai . 

Traffic , Western Suburbans , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ) , पश्चिम उपनगरे , यांचे कार्यालय मुंबई यांजकडून 
कायमस्वरुपी अधिसूचना / आदेश 

क्रमांक १०८१ / पोउआ / पश्चिम उपनगरे / वाह . / अधिसूचना / समतानगर / २०२२ . – वाहतुकीची कोंडी होऊन जनतेची गैरसोय होऊ नये व 
वाहतुकीचे योग्य प्रकारे नियोजन व्हावे याकरिता खालीलप्रमाणे वाहतुकीचे निर्बंध अंमलात आणणे आवश्यक असल्याने मी , नितीन पवार 
( भा.पो.से. ) , पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ) , पश्चिम उपनगरे , कालीना , मुंबई मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ चे कलम ११५ ( १ ९ ८८ चा नियम 
५ ९ ) व शासकीय अधिसूचना क्र . एमव्हीए ०५८ ९ / सीआर -१०६१ / टिआरए -२ , दिनांक १ ९ मे १ ९ ८ ९ एम.जी.जी. रोमन चार - ए दिनांक २० सप्टेंबर 
१ ९९ ० , पी ६६८ सुधारीत क्र . एमव्हीए ००१ ९ ६ / ८७१ / सीआर -३७ / सीआरए -२ , दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ एम . जी . जी . रोमन चार - ए १ ९९ ६ 
ईएक्स . पी . ३०७ यानुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन वाहतूक व्यवस्थेतेतील बदलाबाबत खालीलप्रमाणे कायमस्वरूपी 
आदेश देत आहे . 

क्र . ७८ / पोउआ / वाहतूक / पश्चिम उपनगरे / कायमस्वरूपी / समतानगर / २०२२ . 

समतानगर वाहतूक विभागाच्या हद्दीतील लोखंडवाला संकुल , आकुल रोड , साई मंदीर ते म्हाडा रोड नं . ३ पर्यंत , कांदीवली पूर्व , 
मुंबई १०१ हा रस्ता वाहतुकीच्या दृष्टीने २४ तास “ नो पार्कीग ” क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येत आहे . त्यानुसार नमूद रस्त्यांवर सर्व प्रकारची 
वाहने उभी करण्यास मनाई राहील . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यासहीत दिनांक १ ९ एप्रिल २०२२ पासून अंमलात येईल . 

मुंबई . 

नितीन पवार ( भा.पो.से. ) , 
पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ) , 
पश्चिम उपनगरे , मुंबई . 


६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

OFFICE OF 

THE DY . COMMISSIONER OF POLICE ( TRAFFIC ) 
WESTERN SUBURBAN , MUMBAI 

PERMANENT NOTIFICATION 

No. 1081 / DCP / TRF / West.Sub . / Samtanagar / 2022 . In order to prevent traffic problems and 
inconvenience to the public , I , Nitin Pawar ( IPS ) , Dy . Commissioner of Police , Traffic , Western 
Suburban , Mumbai in exercise of the powers conferred upon me U / Sec . 115 of Motor Vehicles Act 
1988 ( Act No 59 of 1988 ) read with Government Notification No. MVA 0589 / CR - 1061 / TRA - 2 , 
dated 19th May 1990 M.G.G. IV - A , dated 20th September 1990 p . 668 Amended by No. MVAO 
0196 / 871 / CR - 37 / CRA - 2 , dated 27th September 1996 M.G.G. IV - A , 1996 Ex . p . 307 using the power 
granted to me issuing following order . 

Notification No. 78 / DCP / TRF / West . Sub./Permanent/Samta Nagar / 2022 . 

It is directed that within the limits of Samta Nagar traffic division , Lokhandwala Sankul , Sai 
Mandir to Mhada road No. 3 , Akurli road , Kandivali East , Mumbai 101 is being declared as 
24 hours " No Parking " Zone . Parking of all types of vehicle on the said road is prohibited , 
accordingly . 

Issued under my seal and signature on the 19 day of April 2022 . 

NITIN PAWAR ( I.P.S. ) , 

Mumbai . 

Dy . Commissioner of Police ( Traffic ) , 
Western Suburban , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 
आदेश 

क्रमांक ना.बँका / १ - सआ / वैश्य बँक / का.क .१५६ / २०२२ / ८६०. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये वैश्य सहकारी बँक लि . , मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हे 

अ . क्र . 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( १ ) 

१ 

ठाणे 

श्री . संजय बाळकृष्ण आपिष्टे 

उप - मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

२ 

मुंबई 

श्री . राजू महादेव डोईफोडे 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( १ ) , मुंबई यांना सादर करावी . 

४ . 

वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र . क्र . २३१ / १५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

99 . 

66 

66 

७ 
. 

वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

८. वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , वैश्य सहकारी बँक लि . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येईल . 

९ . वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

व 

१०. वसूली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानूसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक 

कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ -२५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 

घ्यावा . 

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसूली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 

पुणे , 

दिनांक १८ एप्रिल २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

- 

९ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / नो रद्द अं . आदेश / महा . कृषि उ वि.म. कर्म . / ७२ ९ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड या 
आदेशान्वये महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या . , रसायनी , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक केबीए / 
बीएनके / ३१४ , दिनांक ५ मे १ ९ ७८ या संस्थेचे अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये अवसायन कामकाज संपले आहे असे समजून कलम २१ अन्वये 
सदर संस्थेची नोंदणी उक्त कारणास्तव रद्द करीत आहे . तसेच या आदेशापासून सदरहू संस्था ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात असण्याचे बंद 
होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्यानिशी दिला असे . 

पनवेल , 

बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 

दिनांक २ ९ मार्च २०२२ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक सनिप / वि -२ / नो रद्दअं . आदेश / न्हावा यार्ड कर्म . सह . / ७३० / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड या आदेशान्वये 
न्हावायार्ड एम्प्लॉईज क्रेडीट सोसा . मर्या . , पत्ता - न्हावा यार्ड , पो . न्हावा , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / बीअनके / 
( ओ ) / ५१ ९ / १ ९९ ४ - ९ ५ , दिनांक १७ नोव्हेंबर १ ९९ ४ या संस्थेचे अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये अवसायन कामकाज संपले आहे असे समजून 
कलम २१ अन्वये सदर संस्थेची नोंदणी उक्त कारणास्तव रद्द करीत आहे . तसेच या आदेशापासून सदरहू संस्था ही संस्थापित संस्था म्हणून 
अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्यानिशी दिला असे . 

बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


पनवेल , 

दिनांक २ ९ मार्च २०२२ . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ 


१० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( ४ ) , मुंबई यांजकडून 

आदेश 

— 

क्रमांक मुंबई / जिउनि .४ / कलम १५६ / स्वस्तिक को - ऑप . क्रे.सो.लि. / १४३३ / २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , डॉ . किशोर मांडे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( ४ ) 
मुंबई या आदेशान्वये स्वस्तिक को - ऑप . क्रेडीट सोसा . मर्या . मुंबई , डी - २ / ३३ , आकुर्ली सृष्टी को - ऑप . हौ . सो . लि . , म्हाडा प्लॉट , लोखंडवाला 
रिक्षा स्टँड जवळ , कांदिवली ( पूर्व ) , मुंबई ४००१०१ या संस्थेच्या खालील कर्मचान्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन 
रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत वसुली 
अधिकारी पदाचे अधिकार प्रधान करता येतील . परंतू संस्थेने वसुली अधिकार मागणी केलेले हे संस्थेचे लिपीक ( कर्ज विभाग ) असल्यामुळे ते 
संस्थेत कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहेत तो पर्यंत अथवा दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत यापैकी कमी असणारा कालावधीकरिता अधिकार प्रदान 

करीत आहे . 

अ . क्र . 

अधिकाराची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

( १ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

१ श्री . सुर्यकांत बच्चुलाल यादव 

वसुली अधिकारी 

विशेष वसुली अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

अटी व शर्ती : 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमल बजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी हे लिपीक ( कर्ज विभाग ) ह्या पदावर आहेत तो पर्यंतच प्रदान करण्यात आलेले वसुली 
अधिकाऱ्यांचे अधिकार वापरता येतील . त्यांच्या लिपीक ( कर्ज विभाग ) पदाची मुदत संपल्यास , त्यांनी आपले पदाचा राजीनामा दिल्यास , पदावरून 
कमी झाल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , त्यांना प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . याची नोंद घ्यावी . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

99 

( ८ ) वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या “ वसुली अधिकारी , स्वस्तिक को . ऑप . क्रेडीट सोसा . मर्या . मुंबई , डी -२ / 
३३ , आकुर्ली सृष्टी को - ऑप . हौ . सो . लि . , म्हाडा प्लॉट , लोखंडवाला रिक्षा स्टँड जवळ , कांदिवली ( पूर्व ) , मुंबई ४०० १०१ ” असा फलक लावता 
येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ -२५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 
११ 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , म . रा . पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमाच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost of Process ) 
दराने वसूल करावयाची रक्कम या शिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग 
याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून , त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकाकडून करून घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सुचनांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे . सदर परिपत्रकातील सुचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन , भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 

करावा . 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 

डॉ . किशोर मांडे , 
जिल्हा उप निबंधक , 

मुंबई , 

दिनांक २२ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , ( ४ ) , मुंबई . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ अ 


१२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( ४ ) , मुंबई यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक मुंबई / जिउनि . ४ / कलम १५६ / स्वधन को - ऑप . क्रे . सो . मर्या . / १४३२ / २२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , डॉ . किशोर मांडे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , ( ४ ) 
मुंबई या आदेशान्वये स्वधन को- ऑप . क्रेडिट सोसायटी मर्या . मुंबई , शॉप नं . ०१ , श्याम सदन चौबे चाळ , आप्पा पाडा , कुरार व्हिलेज , 
मालाड ( पूर्व ) , मुंबई - ९ ७ या संस्थेच्या खालील कर्मचाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत वसुली अधिकारी पदाचे अधिकार प्रधान करता 
येतील परंतु संस्थेने वसुली अधिकार मागणी केलेले या संस्थेचे लिपीक ( कर्ज विभाग ) असल्यामुळे त्या संस्थेत लिपीक ( कर्ज विभाग ) या पदावर 
कार्यरत आहेत तो पर्यंत अथवा दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत यापैकी कमी असणारा कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे . 

अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाराची व्याप्ती 

अ . क्र . 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

अधिकाऱ्याचे नाव 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

१. कु . प्राची जयवंत गरुड 

लिपीक ( कर्ज विभाग ) 

विशेष वसुली अधिकारी 

बृहन्मुंबई 

अटी व शर्ती : 

( १ ) 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ , व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी हे लिपीक ( कर्ज विभाग ) या पदावर आहेत तो पर्यंतच प्रदान करण्यात आलेले वसुली 
अधिकाऱ्यांचे अधिकार वापरता येतील . त्यांच्या या लिपीक ( कर्ज विभाग ) पदाची मुदत संपल्यास , त्यांनी आपले पदाचा राजीनामा दिल्यास , पदावरून 
कमी झाल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , त्यांना प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . याची नोंद घ्यावी . 

66 

66 

“ 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

66 

मुंबई , 

( ८ ) वसुली अधिकान्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या “ वसुली अधिकारी , स्वधन को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी मर्या . , 
शॉप नं . ०१ , श्याम सदन चौबे चाळ , आप्पा पाडा , कुरार व्हिलेज , मालाड ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ० ९ ७ ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ -२५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 
१३ 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , म . रा . पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमाच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost of Process ) 
दराने वसूल करावयाची रक्कम या शिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग 
याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून , त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकाकडून करून घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सुचनांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे . सदर परिपत्रकातील सुचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन , भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 

करावा . 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 

डॉ . किशोर मांडे , 
जिल्हा उप निबंधक , 

मुंबई , 

दिनांक २२ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , ( ४ ) , मुंबई . 


- 

१४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 

— 

क्रमांक ससाक / १६१६ / २०२२ . – ज्याअर्थी , ध्वनीक्षेपकाच्या वापरामुळे ध्वनीप्रदुषणात वाढ झाल्याचे निदर्शनास येत आहे . त्याचप्रमाणे 
ध्वनीक्षेपकाच्या बेकायदेशिर वापरामुळे समाजात तेढ निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती बिघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही 
; 

ज्याअर्थी , पर्यावरण संरक्षण अधिनियम , १ ९ ८६ आणि ध्वनीप्रदुषण ( विनियमन व नियंत्रण ) नियम , २००० अन्वये विशिष्ट मर्यादेबाहेर व 
विशिष्ट वेळेदरम्यान तसेच शांतता क्षेत्रात ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्यावर निर्बंध आहेत 
; 

ज्याअर्थी , जनहित याचिका क्र . १७३/२०१० ( डॉ . महेश बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर ) या याचिकेमध्ये मा . उच्च न्यायालयाने 
ध्वनीप्रदुषण नियंत्रणाबाबत निर्देश दिलेले आहेत . 

त्याअर्थी , ध्वनीप्रदुषण रोखण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राखण्यासाठी ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरातील 
ध्वनीक्षेपकांची विक्री करणाऱ्या दुकान / आस्थापना / कंपन्या यांचेकडून खरेदी करणा - या इसमांची ओळख पटविणेकरिता नमूद विक्री करणाऱ्या 
दुकान / आस्थापना / कंपन्या यांनी खरेदी करणाऱ्यांचे अभिलेख ठेवणे तसेच धार्मिक स्थळांच्या परिसरात काही निर्बंध लावणे आवश्यक आहे 
याबाबत आमची खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी , मी , डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर , आम्हास पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांना इएक्सएम / 
०७८३ / ५५० / एसपीएल - २ , गृह विभाग , मंत्रालय , मुंबई - ३२ , दिनांक १ मे , १ ९ ८३ अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक 
क्रमांक CP / SB / ORDERS / 87 / 2022 , DATE 07 BE | É + É 2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून खालीलप्रमाणे 
मनाई आदेश निर्गमीत करीत आहे . सदर सुचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर फौजदारी प्रक्रीया संहिता सन १ ९ ७३ चे कलम १८८ तसेच इतर प्रचलित 
कायद्यांप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 

ध्वनीक्षेपक विक्रेते दुकानदार / आस्थापना / व्यक्ती यांनी ध्वनीक्षेपक व त्यासंबंधी इतर साहित्य खरेदी करणारे इसमांबाबत खालीलप्रमाणे 
अभिलेख ठेवणे आवश्यक आहे : 

( १ ) ध्वनीक्षेपक खरेदी करणाऱ्या इसमांची नावे व पत्ता . 

( २ ) ध्वनीक्षेपक खरेदी करणाऱ्या इसमांचे ओळखपत्र , आधारकार्ड , मोबाईल नंबर , लाईट बील इत्यादी तपासून घेणे व त्याची प्रत 
पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक आहे . 

( ३ ) किती ध्वनीक्षेपक खरेदी केले आहेत . 

( ४ ) कोणत्या उद्देशासाठी ध्वनीक्षेपक खरेदी केले आहे . 

उपरोक्त प्रमाणे संबंधित विक्रेत्यांनी खरेदी विक्री बाबत नोंदी नोंदवहीमध्ये अद्यावत ठेवायच्या आहेत . त्या सक्षम पोलीस अधिकाऱ्याला 
उपलब्ध करून द्यावयाच्या आहेत . 

कोणत्याही धार्मिक स्थळांपासून २०० मीटर परिसरात सार्वजनिक रितीने बेकायदेशीर जमाव करणे , घोषणाबाजी करणे , गायन करणे , 
वाद्य 
वाजविणे , विनापरवाना ध्वनीक्षेपकाचा वापर करणे , रॅली , मिरवणुका तसेच सभा घेणे यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ रोजी सकाळी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २७ जून २०२२ रोजी २४-०० वा . पर्यंत अंमलात राहील . 
मी सूचीत करतो की , या आदेशाच्या प्रती सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय भागात चिकटवून व आदेश ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर 
करून , प्रसिद्धी करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात . 

डॉ . सुधाकर पठारे , 

ठाणे शहर , 

पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , ठाणे शहर . 

दिनांक २८ एप्रिल २०२२ . 


१५ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई विरार यांजकडून 
मनाई आदेश 

क्रमांक वि . शा / टे -१३ / मनाई आदेश / २०२२-२८७९ . - ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय 
पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे तसेच 
दिनांक २८ एप्रिल २०२२ रोजी शब - ए - कद्र , दिनांक १ मे २०२२ रोजी महाराष्ट्र दिन , दिनांक ३ मे २०२२ रोजी रमजान ईद ( चंद्र दर्शनानुसार १ दिवस 
मागे पुढे ) व अक्षय तृतीया , या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते 
; 

ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा. / अधि.प्रदान / आदेश / 
३०/२०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) 
चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत ; 

" 

मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरा रोड , काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपुर , 
अचोळे , वालीव , पेल्हार , नालासोपारा , तुळींज , विरार व अर्नाळा असे एकूण १५ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
रहावी , समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे . 

त्याअर्थी , वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त 
( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर वसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जिवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील प्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

१ . 

शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 
दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 

२ . 

३ . 

कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

४ . 

व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 

५ . 

सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजवणे . 

६ . 

सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही . 

66 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास 

" " 

अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे . 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 

१ . 

लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 

३. सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक . 

४ 
. 

सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय . 

५ . 

पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

६. सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक २७ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००-०१ वाजे पासून ते दिनांक ११ मे २०२२ रोजीचे २४-०० वाजे पर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 

विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्या . ) , 
मि.भा.व. वि . पोलीस आयुक्तालय . 

दिनांक २५ एप्रिल २०२२ . 


१६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस आयुक्तालय मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 
मनाई आदेश 

क्रमांक वि.शा / भाडेकरु मनाई आदेश / २०२२-२७४० . - ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालयात स्थलांतरित नागरिकांचे 
वास्तव्याचे प्रमाणात मोठ्या संख्येने वाढ झालेली आहे . स्थलांतरित इसमांना घर , सदनिका , हॉटेल , जागा , इत्यादी भाडे तत्वावर देतांना संबंधित 
घरमालक हे भाडेकरूंच्या ओळखीबाबत कोणतीही शहानिशा न करता नागरिकांना घरे भाडयाने देतात व त्यांचेकडून ओळखीबाबत कोणतेही 
कागदपत्रे घेत नाहीत असे निदर्शनास आले आहे . त्यापैकी काही लोक अवैध व्यवसाय , गुन्हे व समाज विरोधी कृत्यांमध्ये सामील असल्याचे दिसुन 
आले आहेत . अशा काही इसमांमुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या संकटावर प्रतिबंध करण्यासाठी त्यांची माहिती अद्यावत करणे आवश्यक आहे ; 

ज्याअर्थी , संदर्भ क्र . १ , २ व ३ अन्वये असे निदर्शनास आणुन दिले आहे की , मिरा - भाईंदर , वसई विरार पोलीस आयुक्तालयातील निवासी 
क्षेत्रात घरमालक यांनी सदनिका / फ्लॅट , घर , दुकाने , हॉटेल , जागा भाडयाने देण्यापुर्वी भाडेकरूची शहानिशा पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या 
https://www.mahapolice.gov.in या वेबसाईटवरील नागरिकांकरीता सेवा या पोर्टलवर किंवा पोलीस आयुक्तालयाचे वेबसाईट 
www.mbvv.mahapolice.gov.in द्वारे अवगत करावे . जेणेकरुन संबंधित भाडेकरु इसमांची माहिती पोलीस ठाण्यात अदयावत करता 
येईल . 

त्याअर्थी , मी , श्री . विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त , ( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालयातील सर्व 
पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नागरिकांना निवासी क्षेत्रामध्ये सदनिका / फ्लॅट , घर , दुकाने , हॉटेल , जागा इत्यादी नागरिकांना भाडेतत्वावर देतांना संबंधित 
मालकांनी , भाडेकरू इसमांनी , सोसायटीचे चेअरमन व इस्टेट एजंट यांनी खालील नमुद मुद्दयांची माहिती संबंधित पोलीस ठाणेस पुरवावी असे 
आदेश देत आहे . 

( १ ) भाडेकरूंच्या ओळखीबाबत त्याचे मुळ वास्तव्याचा पुरावा किंवा ओळखपत्राचा पुरावा . 

( २ ) भाडेकरू परकिय नागरिक असल्यास त्याचे पासपोर्टची झेरॉक्स आणि व्हिजाची झेरॉक्स . 

( ३ ) भाडेकरू इसमांचे नजीकच्या काळातील छायाचित्र . 

( ४ ) भाडेकरू इसमांचे मुळ वास्तव्याचा पत्ता , तेथील पोलीस ठाणेचे नाव , नोकरीचे / व्यवसायाचे ठिकाण अशी कागदपत्रे प्राप्त करून 
संबंधित पोलीस ठाणेस ऑनलाईन किंवा त्यांच्या सोईस्कर पद्धतीने माहिती द्यावी . 

जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल . महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . तसेच मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये 
सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्त पत्रातून प्रसिद्ध करावा . आदेशामुळे प्रभावित होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापुर्वी नोटीस बजावणे शक्य 
नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . 

सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक १ ९ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक १६ जून २०२२ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत लागु राहील . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १८ एप्रिल २०२२ रोजी माझे सही शिक्यानिशी दिला आहे . 

विजयकांत सागर , 

पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

१७ 

BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE ( OPERATIONS ) , 
AND EXECUTIVE MAGISTRATE , GREATER MUMBAI 

Order 

No. CP / XI ( 6 ) /L.W./702 ( 04 ) /2022.— WHEREAS , considering necessity for the preservation of 
public peace and public safety in Brihan Mumbai . I , Deepak Sakore , Dy . Commissioner of 
Police ( Operations ) , Brihanmumbai in exercise of the powers conferred upon me under 
sub - section ( 1 ) and ( 2 ) of section 37 read with sub section ( 6 ) of section 2 and sub - section ( 2 ) of 
section 10 of the Maharashtra Police Act ( Mah . XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following Act 
throughout Brihanmumbai for the period from 00-01 hours of 1st May 2012 to 24-00 hours on 
30th May 2022 . 

1. ( a ) The Carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed guns , knives , 
sticks or lathis or any other article which is capable of being used for causing physical harm 
( violence ) , save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority , 

( b ) The carrying of any corrosive substance or explosives , 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles , 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof , 

( e ) The public utterance of cries , singing of songs , playing of music , 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic representations , and the preparation , 
exhibition or dissemination of pictures , symbols , placards or any other object or thing which may 
in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City , offend against decency or 
morality or undermine the security of or tend to overthrow the state . 

2. If any person goes armed with any such article or carries any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition , he / she shall be liable to be disarmed or 
the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him / her by any 
police officer , and the article , corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited 
to the State Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars , etc. , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 32 feet . 

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned , 
( a ) Any investigation or legal proceedings may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihanmumbai by 
affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones , as well as publishing through media of whatever form available . 
Given under my hand & Seal on this 27th day April , 2022 at Mumbai . 

DEEPAK SAKORE , 

Mumbai . 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate 
Greater Mumbai . 

भाग एक ( को . वि.पु. ) - 


१८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

— 

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS MUMBAI 

Order 

No. CPRLY / SPL.BR. / Prohibition / 2022.- WHEREAS , based on the information received from 
various sources , it is apprehended that there is like hood of breach of peace and disturbance of 
public tranquillity and also there is grave danger to human lives and loss of properties on that 
account . AND , it is considered expedient to issue prohibitory order for restriction movement and 
unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace , disturbance to public 
tranquillity and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or 
affray in the areas under the control of Commissioner of Police , Railway Mumbai . 

NOW , THEREFORE , I , Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways Mumbai , in 
exercise of the powers conferred upon me by under section 144 ( 1X3 ) of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 ) do hereby prohibit , for the period commencing from 00-01 hours on 
8th May 2022 and ending at 24-00 hours on 6th June 2022 through the Jurisdiction of Mumbai 
Railway Police Commissionerate . 

i . Any assembly of five or more persons . 

ii . Any procession of any person and 

iii . Any use of loudspeakers , amplifying instruments , musical band and bursting of crackers 
in any procession by the assembly . 

The prohibition contained in the order exempted for : 

( a ) Assembly of people for the purpose of Railway travel . 

( b ) Assembly of people for the purpose of transportation of goods , 

( c ) Marriage ceremony , matrimonial functions , Funeral assemblies and procession on 
way to crematoriums / burial places etc. 

( d ) Statutory meeting of companies of clubs , co - operative societies and other societies 
and associations . 

( e ) Social gathering and meeting of clubs , co - operative societies and other societies and 
associations to transact their normal business . 

( f ) Assemblies in or about courts of law and offices of the Government and local bodies in 
discharge of Government or Semi - Governmental functions . 

( g ) Assemblies in for academic activities . 

( h ) Assemblies in factories , shops and establishments for normal trade , business and 
callings . 

( i ) Assembly of people for the purpose of film shooting and other such assemblies permitted 
by Commissioner of Police , Railways Mumbai . 

Not withstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed as if this order had not expired . 

I , further direct that this order will be published and promulgated in Mumbai 
Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof , in conspicuous part public 
of places , courts , Govt . offices and by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media of whatever form available . 

Given under my hand and seal on 5th May , 2022 . 

Mumbai . 

QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 
Railways , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

— 

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS MUMBAI 

Order 

No. CP / RLY / MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2022-09 . - WHEREAS , I consider it necessary for 
the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate , 
I , Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub - section ( 1 ) , ( 2 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII 
of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate 
for the period from 00-01 hours of 9th May 2022 to 24-00 hrs . of 23rd May 2022 . 

1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( b ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 

( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object or 
thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 32 feet . 

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned . 
( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing 
through media . 

Given under my hand and Seal this 5th May , 2022 . 

Mumbai . 

QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 
Railways , Mumbai . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ अ 


२० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

THE COMMISSIONER OF POLICE , MUMBAI RAILWAY 

Order 

( UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 

No. CPRLY / SPL.BR // 2022 . Whereas , it is likely that terrorist / anti - national elements might 
make use of drones , remote controlled micro - light aircrafts , Para - gliders in their attacks and 
thereby target VVIPs , endangering the life of public at large , destroy public property and cause 
disturbances to law and order in the Mumbai Railway Commissionerate area ; 

2. Whereas it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities 
of such elements across the Mumbai Railway Commissionerate to prevent probable sabotage 
through such drones , remote controlled micro - light aircrafts , Para - gliders , for which some 
preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same . 

3. Therefore , I , Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Mumbai Railway vide powers 
conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do 
hereby order that no flying activities of drone , remote controlled micro - light aircrafts , Para - gliders , 
Para Motors , Hang gliders , Hot air balloons , Private Helicopters , etc. shall be allowed in the 
jurisdiction of Mumbai Railway Commissionerate for the period of next 30 days . i.e. from 8th May 
2022 to 6th June 2022 except for aerial surveillance by specific permission in writing by 
Commissioner of Police , Mumbai Railway . 

4 
. 

This order shall remain in force with effect 00-01 hrs . of 8th May 2022 till 24-00 hrs . of 
6th June 2022 unless withdrawn earlier . 

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 

6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP , Municipal Ward offices 
and by affixing copies at Tahsil and ward offices . 

Given under my hand & seal on 5th May , 2022 

QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 
Railways , Mumbai . 


Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

२१ 

पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर यांजकडून 

संदर्भ . 

- 

( १ ) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०२२ / प्र.क्र . २ / का -८ , 
दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 

आदेश 

/ 

क्रमांक विशा / ग्रा.प.नि / पोटनिवडणूक / मनाई आदेश / ०२ / २०२२. – ज्याअर्थी , उपोद्घातातील अ . क्र . १ मधील अधिसूचनेनुसार राज्य 
निवडणूक आयोगाने , निधन , राजीनामा , अनर्हता किंवा इतर अन्य कारणांमुळे ग्रामपंचायतीतील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी पारंपारिक 
पद्धतीने राबविण्यात यावयाचा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांनी जाहिर केलेला आहे . ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील 
परिमंडळ २ भिवंडी अंतर्गत ( १ ) कोनगाव पो.स्टे . हद्दीत - गोवे व ( २ ) नारपोली पो.स्टे . हद्दीत दापोडे तसेच परिमंडळ ४ उल्हासनगर अंतर्गत 
हिललाईन पो.स्टे . हद्दीत नेवाळे ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणूक होणार असून आदर्श आचारसंहिता दिनांक ५ मे २०२२ रोजी पासून लागू झालेली 
असून , दिनांक १३ मे २०२२ ते दिनांक २० मे २०२२ या कालावधीत नामनिर्देशन पत्रे मागविण्याचा व सादर करावयाचे आहेत . तसेच दिनांक 
२३ मे २०२२ रोजी सकाळी ११-०० वाजल्यापासून नामनिर्देशन पत्राची छाननी करण्यात येणार आहे . दिनांक २५ मे २०२२ रोजी दुपारी ३ - ०० 
वा.पर्यंत नामनिर्देशन पत्र मागे घेणे तसेच निवडणूक चिन्हे नेमून देण्याचा तसेच अंतिमरित्या निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 
करणे . दिनांक ५ जून २०२२ रोजी सकाळी ७-३० वा . पासून ते सायंकाळी ५-३० वा पर्यंत मतदान होणार असून , दिनांक ६ जून २०२२ रोजी 
मतमोजणी ( मतमोजणीचे ठिकाण व वेळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने तहसिलदार निश्चित करतील त्यानुसार होणार आहे ) . दिनांक ९ जून २०२२ 
रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवडणुकीच्या निकालाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची अंतिम दिनांक राहणार आहे ; 

ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयात यापूर्वी वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये राजकीय स्पर्धेपोटी वादविवाद होवून वेगवेगळ्या निवडणुकीच्या संबंधात 
दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे दाखल झालेले आहेत . ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने स्थानिक कार्यकत्यांमध्ये आपसात भांडणतंटे होवून 
हातघाईवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . अशा प्रसंगी एखाद्या गटाकडून / व्यक्तीकडून हत्याराचा दुरुपयोग होवून गंभीर परिस्थिती निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्याकरीता ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील निवडणुकीच्या कार्यक्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक यांनी शस्त्र 
बाळगण्यास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त आहे ; 

9 

त्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थितीत मी , डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर आम्हास पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर 
यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक 
क्रमांक CP / SB / ORDERS / 87 / 2022 DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयातील परिमंडळ २ भिवंडी अंतर्गत ( १ ) कोनगाव पो.स्टे . हद्दीत - गोवे व ( २ ) नारपोली पो.स्टे . हद्दीत - दापोडे तसेच परिमंडळ ४ 
उल्हासनगर अंतर्गत हिललाईन पो.स्टे . हद्दीत - नेवाळे या ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रामध्ये शस्त्र परवानाधारक यांना शस्त्र ताब्यात ठेवण्यास व 
बाळगण्यास मनाई करण्यात येत आहे . तथापी छाननी समितीने ज्यांना सूट दिलेली आहे , त्या शस्त्र परवानाधारकांना हा मनाई आदेश लागू 
होणार नाही . 

यापुढे असेही आदेश देण्यात येत आहे की , ज्या परवानाधारकांना या आदेशान्वये छाननी समितीने सुट दिलेली आहे , त्या परवानाधारकांनी 
आपली शस्त्रे निवडणुकीच्या कोणत्याही कार्यक्रमा दरम्यान उदा . प्रचार , सभा , रॅली प्रसंगी जवळ बाळगू नये . प्रत्येक शस्त्र परवानाधारकास 
आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने कलम १४४ ( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश 
एकतर्फी काढण्यात आला आहे . 

सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ २ भिवंडी अंतर्गत ( १ ) कोनगाव पो.स्टे . हद्दीत गोवे व ( २ ) नारपोली पो.स्टे . हद्दीत 
दापोडे तसेच परिमंडळ ४ उल्हासनगर अंतर्गत ( १ ) हिललाईन पो.स्टे . हद्दीत - नेवाळी ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात तसेच भिवंडी , अंबरनाथ या 
तालुक्यांची तहसील कार्यालय निवडणुकीचे स्ट्रॉगरूम व निवडणुकीशी संबंधित इतर कार्यालये या ठिकाणी दिनांक ५ मे २०२२ रोजी ००-०१ वा . 
पासून ते दिनांक ९ जून २०२२ रोजीचे २४-०० वा . पर्यत अंमलात राहील . 

उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शस्त्र परवानाधारकांवर भारतीय दंड संहितेचे कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली 
जाईल . सदरचा आदेश दिनांक ४ मे २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्याने दिला आहे . 

डॉ . सुधाकर पठारे , 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , ठाणे शहर . 


२२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 
- 

— 

- 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 6th May 2022 . 
CORRIGENDUM 

No. TPB - 4321 / 106 / CR - 152 / 2021 / UD - 11.- Whereas , the State Government in Urban 
Development Department and Public Health Department vide Notification No. BKR 1177 / 262 
UD - 5 , dated 9th April 1979 , under clause ( d ) of sub - section ( 3 ) of section 40 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah . XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as " the said 
Act " ) has approved the Planning Proposals ( hereinafter referred to as " the said Plan " ) with the 
Development Control Regulations , submitted by the MMRDA for the development of lands in the 
Notified Area of Bandra - Kurla Complex ( hereinafter referred to as its acronym " BKC ” ) ; 

And whereas , the State Government in Urban Development Department , vide Notification 
No. TPB - 4321 / 106 / CR - 152 / 2021 / UD - 11 , dated 12th January 2016 , under section 37 ( 2 ) of the said 
Act , has sanctioned modification to the said Plan in respect of the Land bearing S.No. 378 ( pt ) , 
CTS No. 7643 ( pt ) of village - Kole Kalyan , Tal . Andheri , ( hereinafter referred to as " the said Land " ) 
thereby user of the said land is changed from Commercial to Residential as shown on plan appended 
with the said Notification . 

And whereas , Vice President and CEO , MHADA vide his letter dated 27th January 2021 has 
informed that though area under MHB Transit Camp is 18,000 sq.mt. , area under CTS No. 7643 ( pt . ) 
is 16,177.66 sq.mt. and balance 1822.34 sq.mt. area is under CTS No , 5371 ( pt ) thereby MHADA has 
requested to issue corrigendum to the said notification dated 12th January 2016. And whereas , 
MMRDA vide their letter 6th May 2021 has submitted their remarks on above request ; 

And whereas , considering the request of MHADA , it is noticed that it is necessary to make 
correction to the said Notification , and therefore , to rectify such error and mistakes , Government 
feels it necessary to issue a corrigendum for the same ; 

Now , therefore , this Corrigendum is issued to the said Notification dated 12th January 
2016 as mentioned in Annexure appended hereto . 

Copy of this Corrigendum is kept open for the inspection of the public in the following office 
for a period of 30 days during office hours on all working days . 

( 1 ) The Chief , Town and Country Planning Division , Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority , Bandra - Kurla Complex , Bandra ( East ) , Mumbai 400 054 . 

ANNEXURE - I 

Appended to the Urban Development Department Corrigendum No. TPB 4321 / 106 / 
CR - 152 / 2021 / UD - 11 , Dt . 6th May 2022 . 

( Corrigendum to Notification No. TPB - 4312 / 221 / CR - 85 / 2012 / UD - 11 , Dt . 12/01/2016 . ) 

CORRIGENDUM 

Corrigendum 

Instead of 

Read as 

in respect of 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

para ( a ) of 
Notification 
dated 

( a ) Sanctions the said modification 
as below : 

( a ) Sanctions the said modification as 
below : 

12/01/2016 

" The user of land , admeasuring 
18000 sq.m. bearing S.No. 378 ( pt . ) , 
C.T.S. No.7643 ( pt . ) of village 
Kole - Kalyan , Tal . Andheri is 
changed from Commercial use to 
Residential use as shown on the 

The user of land admeasuring 
16177.66 sq.mt. bearing S.No.378 ( pt . ) , 
C.T.S. No.7643 ( pt . ) and land 
admeasuring 1822.34 sq.mt. bearing 
CTS No. 5371 ( pt . ) of village Kole 
Kalyan , Tal . Andheri is changed from 
commercial use to residential use as 
shown on the plan appended hereto . 

plan appended hereto . ” 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

NIRMALKUMAR CHAUDHARI , 
Under Secretary to Government . 


२३ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 
THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 
Order 

( UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 

No. CP / XI ( 6 ) / 181 / ( 1 ) /2022.— WHEREAS , report has been received that due to the 
situation prevailing in the areas under control of the Commissioner of Police , Brihan Mumbai , 
it is apprehended that during the Parade Ceremony arranged on the Occasion of 
" MAHARASHTRA DAY ” on 1st May 2022 at Shivaji Park , Dadar , Mumbai that Terrorist / 
Anti social elements may attack using para gliders , remote control microlight Aircraft and 
there is every likelihood breach of peace and disturbance of public tranquility and also there 
is grave danger to the human life , health , safety and injury to public property on that account . 
2. AND WHEREAS , on 1st May 2022 , during the Parade Cermoney on the occasion of 
" MAHARASHTRA DAY " at Shivaji Park , Dadar , Mumbai , VIPs , Army , Navy and Air force 
Officers and Citizens in large of numbers come together for celebrations , it is necessary that 
some checks should be put on activities around Shivaji Park area in Dadar , Mumbai . So that 
Terrorist Anti - Social elements may not attack through para gliders , remote control microlight 
and immediate action is necessary for the prevention of the same . 

3. NOW THEREFORE , I , Deepak Sakore , Dy . Commissioner of Police , ( Operations ) , 
Greater Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec . 144 of the 
Criminal Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do hereby order that on 1st May 2022 in view 
of the Parade Ceremony on the occasion of " MAHARASHTRA DAY " at Shivaji Park , Dadar , 
Mumbai . No para gliders , remote control microlight aircraft flying activities to be allowed in 
jurisdiction of Mahim Police Station , Shivaji Park Police Station , Dadar Police Station , and 
Worli Police Station . 

4. This order shall remain in force with effect from 05-00 a.m. of 1st May 2022 till 10-00 
a.m. of 1st May 2022 unless withdrawn earlier . 

5. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the 
Indian Penal Code , 1860 . 

6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing 
copies on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal 
Ward offices , and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal on this 30th day of April 2022 at Mumbai . 

DEEPAK SAKORE , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


२४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ / एस विभाग , मुंबई 
झो . पु . प्रा . , मुंबई यांजकडून यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

नोंदणीची अधिसूचना 

मालाड 

क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे . सी . ४ / सन २०२२ / SRA / 
CO / OW / १३३ ९ २ . – सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , मालवणी गुलमोहर 
एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , न.भू.क्र . ३५१० ( पैकी ) , 
ऑफ व्हिलेज मालवणी , विर अब्दुल हमीद अन्सारी रोड , 
( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ० ९ ५ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टि.सी. / 
१३२ ९ ६ / सन २०२२ , दिनांक ७ एप्रिल २०२२ नुसार नोंदविण्यात 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एफ / एस / एसएचजी / ४३ / २०२२ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , एफ / एस विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , शंखेश्वर अपार्टमेंट से विंग को- ऑप . हौसिंग सोसा . 
लि . , सी.एस. नं . ६० , नायगाव डिव्हीजन , दादासाहेब फाळके रोड , 
दादर ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०१४ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " ” असून 
उप वर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 

" 

" 

" 

अनिल देवकर , 

मुंबई , 

सहायक निबंधक , 

दिनांक १ ९ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , एफ / एस विभाग , 

चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 
झो.पु.प्रा . , मुंबई . 

मुंबई , 

मुंबई . 

दिनांक ७ एप्रिल २०२२ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पश्चिम विभाग , मुंबई 
यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्यू एल / एचएसजी / ( ओएच ) / ११७८२ / 
२०२१-२२ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नियोजित ट्रेड स्क्वेअर 
प्रिमायसेस को - ऑप . सोसायटी लिमिटेड , सीटीएस नं . ६६२ / २ , सर्व्हे 
नं . ६१ , हिस्सा नं . ३ ( पार्ट ) आणि ४ , सर्व्हे नं . १८ , हिस्सा नं . २ , 
व्हिलेज मोहिली , ऑफ कुर्ला अंधेरी रोड पिडीलाईटजवळ , मेहरा 
कंपाऊंड , अपो ऑरके मिल्स , साकीनाका , अंधेरी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० 
०७२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ इतर गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी / टीसी / १६३३ ९ / सन 
२०२२ / ८६५ - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पश्चिम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , बोनी कासा को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि . , फायनल प्लॉट नं . २ , टीपीएस III , सीटीएस 
नं . एफ / ८७३ , व्हिलेज बांद्रा , २३ पाली रोड , हाँग काँग बँकेसमोर , 
बांद्रा ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५०. नोंदणी क्रमांक एमयुएम / 
डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी / टीसी / १६३३ ९ / सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९ 
( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

" 

66 

भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

संभाजी निकम , 
उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एल विभाग , 
मुंबई . 

बजरंग जाधव , 
उप निबंधक , 

मुंबई , 

मुंबई , 

दिनांक ११ एप्रिल २०२२ . 

दिनांक २१ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , 
एच - पश्चिम विभाग , मुंबई . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


